सन 2023-28 या वर्षात आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या 
योजनांतर्गत निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. ०१/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ एप्रिल, २०२३. 


वाचा:- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थस-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बियुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६ 
दि.०५.०४.२०२३. 


प्रस्तावना : - 
“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२३” यास विधानमंडळाने मंजुरी fest असुन महाराष्ट्राचे 


राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, 
वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणाळीवर अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चातर्गत योजनांच्या वेतन, 
दुरध्वनी वीज व पाणी, कंत्राटी सेवा, भाडेपट्टी कर इत्यादी बाबीकरीता २०%, व्याज या बाबींकरीता ५०% 
तर उर्वरीत बाबींकरीता १०% निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. सदंर्भाधीन क्र.२ येथील 
शासन निर्णयान्वये वेतन या बाबी करीता १०% व कंत्राटी सेवा याबाबी करीता 4% निधी वितरीत करण्यात 
आला आहे. आता वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींच्या अनुषंगाने आदिवासी विकास 
विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या योजनांतर्गत उर्वरीत निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 

आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-१,टी-२,टि-३, टी-४, टी-८ 
या खाली सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे 
वेतन, दुरध्वनी वीज व पाणी, कंत्राटी सेवा, भाडेपट्टी कर इत्यादी बाबीकरीता यापुर्वी वितरीत निधी 
विचारात घेवून उर्वरीत निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेमधील 


विहीत तरतुदी व अटी शा्तींचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर are निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 


दिलेल्या निधी मर्यादेत प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०४२७१६०९१६६४२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
K| RA N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
‘TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने oder aa 

2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a91296205b9a8746 
3f831a2beea0beScb38 
pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF 1 86BB11E72 
52442D, 

jalNumber=344DE3FF07B9439DD1 1CAF728255A5EBO 
AODD495EF82F989931088637D8211C0, ‘KI 
KISANRAO PAWAR 


Date: 2023.05.02 12:20:25 +05'30' 


(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

२. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 
३. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. निवड नस्ती (का-६) 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.२८ एप्रिळ, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
सन २०२३-२४ | सदरशा.नि. 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक sera अन्वये वितरीत नियंत्रक अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
[sa ol 2 3 Lee 4 & 
मागणी क्रमांक-टी-१ 
२०४९, व्याज प्रदाने 
(००)(०१) आश्रमशाळा / 
पोस्ट बेसिक आश्रमशाळा 
१ | शिक्षक व शिक्षकेतर ४५-व्याज ३९५१२० १९७५६०.०० 
कर्मचारी भविष्य निर्वाह sarge, anf 
निधी (२०४९ 2089) tus 
(००(०२) नवीन परिभाषित विकास 
, अंशदायी निवृत्तीवेतन जा तत व्य 
योजनेवरील व्याज 
(२०४९ २२९१) 
एकूण ४०३६२० २०१८१०.०० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-१ ४०३६२० २०१८१०.०० 


मागणी क्रमांक-टी-२ 


२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 


०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 


(००) (०१) आदिवासी 


१ ०१-वेतन ८०००० ८०००.००० | आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास आयुक्‍ताळय | 5३-अतिकालीन भत्ता २५० 24.000 | विकास, नाशिक 
(अनिवार्य खर्ची ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी १००० २००.००० 
(लेखाशिर्ष २२२५१०२५ |०5-प्रवास खर्च ८४० ८४.००० 
१३-कार्यालयीन खर्च २५०० २५०.००० 
१४-भाडेपट्टी व कर २४४ ४८.८०० 
२७-लहान बांधकामे १२७६ १२७.६०० 
२८-व्यावसायिक सेवा १५०० १५०.००० 
एकूण ८७६१० ८८८५.४०० 
२ (००) (०२) प्रादेशिक | ०१-वेतन १३२८२७ १३२८२.७०० | आयुक्‍त, आदिवासी 
कार्यालये-जनजाती ०३-अतिकालीन भत्ता १९१ १९.१०० | विकास, नाशिक 
विकास आयुक्‍्त(अनिवार्य | 5६-_दुरध्वनी,वीज व पाणी १६९० ३३८.००० 
wa) ११-प्रवास खर्च १४७० १४७.००० 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.२८ एप्रिळ, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
सन 2023-28  सदरशा.नि. 
न | साठीची अन्वये वितरीत ges 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक ere नियंत्रक अधिकारी 
लि करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
io | 2 3 1 ४ षु र 
(लेखाशिर्ष २२२५ १०३४) | १३-कार्यालयीन खर्च ८२६९ ८२६.९०० 
१४-भाडेपट्टी व कर १४७२ २९४.४०० 
एकूण १४५९१९ १४९०८.१०० 
३ | (00) (03) प्रकल्प अधिकारी | ०१_वेतन ५५६२२७,  ५५६२२.७०० | आयुक्त, आदिवासी 
(अनिवार्य खर्ची ना विकास, नाशिक 
०३- भत्ता ११६४ ११६.४०० 
(लेखाशिर्ष २२२५१०४३) aaa 
०६-दुरध्वर्ना, पाणी ५०६० १०१२.००० 
११-प्रवास खर्च ८७८४ ८७८.४०० 
१३-कार्यालयीन खर्च २५०१४ २५०१.४०० 
१४-भाडेपट्टी व कर ४८१६ ९६३.२०० 
एकूण ६०१०६५ ६१०९४.१०० 
४ 0०० (०४) एकात्मिकृत | 5१_वेतन ६८८८ ६८८.८०० | आयुक्‍त, आदिवासी, 
क्षेत्र विकास कार्यक्रम ह त ग a संशोधन व प्रशिक्षण 
(अनिवार्य खर्च) aa aaa संस्था, पुणे 
०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी ३५ ७.००० 
(लेखाशिर्ष २२२५१०५२) 
११-प्रवास खर्च १२१ १२.१०० 
१३-कार्यालयीन खर्च १६० १६.००० 
एकूण ७२१३ ७२४.८०० 
4 (04) (09)- जनजाती । ०१-वैतन ५२२११ ५२२१.१०० | आयुक्त, आदिवासी, 
संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, | ०३-अतिकालीन भत्ता २२ २.२०० | संशोधन व प्रशिक्षण 
पुणे (अनिवार्य खर्च) कका चना ता संस्था, पुणे. 
-दुरध्वनी,वीज व पाणी 
(लेखाशिर्ष २२२५१३०१ | OS गते pees 
११-प्रवास खर्च ४०० ४०.००० 
१३-कार्यालयीन खर्च ५९२ ५९.२०० 
१६-प्रकाशने १० 4.000 
२६-जाहिरात व प्रसिध्दी १ ०.१०० 
२८-व्यावसायिक सेवा १ 0.400 
३४-शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने १०० २०.००० 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.२८ VIG, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
सन 2023-28  सदरशा.नि. 
न . साठीची अन्वये वितरीत नियंत्रक 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक oe rae नियंत्रक अधिकारी 
ल करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
ae | २ ३ Fk | षु & 
एकूण ५३७०७ ५४१७.७०० 
स्वयंसेवी संस्थाद्वारे आयुक्‍त, आदिवासी 
चालविल्या जाणाऱ्या विकास, नाशिक 
शासन अनुदानित 
आश्रमशाळेचे शिक्षक व 
& शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी ३२-अंडादाने २४०१६१ २४०१६.१ 
परिभाषित अंशदायी 
निवृत्ती वेतन योजना 
नियोक्ता अंशदान 
(२२२५ डी ३९६) 
एकूण मागणी क्रमांक टी-२ ११३५६७५.०० ११५०४६.२० 
मागणी क्रमांक टी-३ 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
(००) (०१) भविष्य न आयुक्त, आदिवासी 
निर्वाह निधीच्या विकास, नाशिक 
१ वर्गणीदारांसाठी ठेव tart ५०, इतर खर्च ४६८० ee 
आ ee , आ.वि.वि. 
विमा योजना ( खची १६८ मताला Garé 
(लेखाशिर्ष २२३५१६१२) र 
एकूण ४६८० BEC 
एकूण मागणी क्रमांक टी-३ ४६८० ४६८ 
मागणी क्रमांक-टी-४ 
२२५१-सचिवालयीन-सामाजिक सेवा 
; (००) (09) आदिवासी ०१-वेतन १५४३०० ॥४२०:०७० ते Sues 
विकास विभाग (अनिवार्य | ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी १०० २०.००० | sé 
खर्च) १०-कंत्राटी सेवा १७०० २५५.००० 
ळिखाशिष१२५१०२११.. aa parr वने १००० १००.००० 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.२८ एप्रिळ, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
सन २०२३-२४ | सदर शा.नि. 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक ae el अवत वित्त नियंत्रक अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
| a | 2 3 Fok षु द 
१२-विदेश प्रवास खर्च १ ०१०४ 
१३-कार्यालयीन खर्च ३२०० ३२०.००० 
एकूण २२५१ ०२११ १६०३०१ |  १६१२५.१०० 
: १६०३०१ 
एकूण मागणी क्रमांक टी-४ १६१२५.१०० 
मागणी क्रमांक टी-८ 
७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे 
(००) (०१) घरबांधणी १००००.००० | आयुक्‍त, आदिवासी 
aay (अनिवार्य खर्च) विकास, नाशिक 
ी (लेखाशिर्ष 9६१००९९१) । ५५-कर्जे व आगाऊ रकमा १३५००० ३५००.००० उप सचिव, 
आ.वि.वि., मंत्रालय, 
मुंबई 
एकूण १३५००० १३५००.००० 
(००) (०१) मोटार वाहन १५०.००० | आयुक्त, आदिवासी 
खरेदीसाठी अग्नीमे विकास, नाशिक 
(अनिवार्य खर्ची (लेखाशिर्ष | ५५-कर्जे व आगाऊ रकमा २३०० ८०.००० उप सचिव, 
: (9§ 109002) आ.वि.वि., मंत्रालय, 
मुंबई 
एकूण २३०० २३०.००० 
(00) (09) संगणक ५०.००० | आयुक्त, आदिवासी 
खरेदीसाठी अग्नीमे विकास, नाशिक 
(लेखाशिर्ष ७६१० १०२९) | ५५-कर्जे व आगाऊ रकमा ८१० ३१.००० उप सचिव, 
3 आ.वि.वि., मंत्रालय, 
मुंबई 
एकूण ८१० ८१.००० 
एकूण मागणी क्र. टी-८ १३८११० १३८११.००० 
एकूण अनिवार्य खर्च 
(मागणी क्र. १८४२३८६ ३४७२६०.३ 
टी-१--२--३--४--८) 
पृष्ठ ६ पैकी ६ 
KIRAN KISANRAO : 


PAWAR 


